वाचा - 


प्रस्तावना - 


पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निवारणाच्या 
उपाययोजना पूर्ण करण्याचा कालावधी 
शिथील करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः पापुको-२०२०/प्र.क्र. १/पापुको/पापु १४ 
जी. टी. रुग्णालय संकुल इमारत, ७ वा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१ 
तारीख: ०१ जून, २०२० 


शासन निर्णय, पा.पु. व स्व. वि. क्र. टंचाई ३०९९/प्र.क्र.१३/पापु-१४, दिनांक १ फेब्रुवारी, 
१९९९. 

शासन निर्णय, पा.पु. व स्व. वि., क्रमांकः टंचाई २०९९/प्र.क्र.१४/पापु-१४, दिनांक २ 
फेब्रुवारी, १९९९. 

शासन निर्णय, पा.पु. व स्व. वि., क्रमांकः टंचाई १०९९/प्र.क्र.१२/पापु-१४, दिनांक ३ 
फेब्रुवारी, १९९९. 

शासन परिपत्रक, पा.पु. व स्व. वि., क्रमांकः टंचाई १००५/प्र.क्र.३०५/पापु-१४, दिनांक २४ 
जानेवारी, २००६. 

शासन परिपत्रक, पा.पु. व स्व. वि., क्रमांकः टंचाई २०१३/प्र.क्र.४१८/पापु-१४, दिनांक ४ 
जानेवारी, २०१४. 

शासन निर्णय, पा.पु. व स्व. वि., क्रमांकः टंचाई २०१६/प्र.क्र.१४३/पापु-१४, दिनांक ४ मे, 
२०१६. 

शासन निर्णय, पा. पु. व स्व. वि., क्रमांकः टंचाई २०१८/प्र.क्र.२०/पापु-१४, दिनांक १४ फेब्रुवारी, 
२०१८. 

शासन परिपत्रक, पा. पु. व स्व. वि., क्रमांकः पापुको-२०२०/प्र.क्र.१/पापुको/पापु १४, दिनांक १६ 
एप्रिल, २०२०. 


पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,परिपत्रक दि. १६ एप्रिल, २०२० अन्वये चाळू सन २०१९-२० 


टंचाई कालावधीत पिण्याच्या पाणी टंचाई निवारणाच्या तात्पुरत्या पाणी पुरवठा योजना व नळ योजना 


शासन परिपत्रक क्रमांकः पापुको-२०२०/प्र.क्र. १/पापुको/पापु १४ 


/विंधन विहिरी विशेष दुरुस्ती इ. उपाययोजनांना दिनांक ३०.०४.२०२० पर्यंत विहित आर्थिक व भौतिक 
निकषांनुसार मान्यता देण्यास मंजूरी दिळी आहे. सदरील कामे दिनांक 39.04.2020 पर्यंत पूर्ण 
करण्याची अट विहीत केली आहे. तथापि, कोरोना विषाणू संसर्गाच्या अनुषंगाने टंचाई निवारणाच्या 
उपाययोजना पूर्ण करण्याचा कालावधी शिथील करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन परिपत्रक- 

कोरोना विषाणू संसर्गाच्या अनुषंगाने पिण्याचे पाणी टंचाई निवारणाच्या कामासंदर्भात पुढीलप्रमाणे 
निर्णय घेण्यात येत आहे. 

चाळू सन २०१९-२० टंचाई कालावधीत विहित निकषांनुसार पिण्याच्या पाणी टंचाई निवारणाच्या 
तात्पुरत्या पाणी पुरवठा योजना व नळ योजना /विंधन विहिरी विशेष दुरुस्ती इ. प्रशासकीय मान्यता 
दिलेल्या उपाययोजनांची कामे दिनांक ३०.०६.२०२० पर्यंत पूर्ण करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 
तथापि, टंचाई कालावधीत सदर कामांचा अधिकाधिक उपयोग होण्याकरिता उपाययोजनांची कामे 
लवकरात लवकर पूर्ण करावीत. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००६०१११३८४७४६२८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ganesh Nivrutti 
Ganesh =e 

DN: c=IN, o=Government Of 

Mahara: , ou=Urban Development 
N 1 1 Departm: postalCode=400032, 
| V | U tt | st=Maharashtra, 


2.5.4.20=805bdef8ce1424c02121ceceO 


d20e91 7ffalef512d7e8fa2e49d93adbb 


Pawar enn 
(गणेश पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. उप मुख्यमंत्री, वित्त व नियोजन यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.मंत्री, मदत व पुनर्वसन यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. राज्यमत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई 
सचिव, (मदत व पुनर्वसन) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई 


Cc “७ A  -5 


o~ 
a 
न 


oa a 6 © 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः पापुको-२०२०/प्र.क्र. १/पापुको/पापु १४ 


१०.विभागीय आयुक्‍त (सर्वी 

११.सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, बेलापूर 

१२.जिल्हाधिकारी (सर्व) 

१३.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, (स्व 

१४.अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (सवी 

१५.कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद (सर्वी 
१६.कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (सर्वी 

१७.मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा (सर्व) 

१८. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई 
१९.महालेखाकार, (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-२, नागपूर 
२०.जिल्हा स्थानिक निधी लेखा परीक्षक (स्वी 
२१.जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 
२२.अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, यांचे स्वीय सहायक 
२३.सह सचिव (पापु १४), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, यांचे स्वीय सहायक 
२४.पापु १४ (निवडनस्ती) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


